पोळीस आयुक्त, पिंपरी चिंचवड यांच्या 
आस्थापनेवरील पहिल्या, दुसर्‍या व 
तिसऱ्या टप्प्यात निर्माण झालेल्या एकूण 
२६३३ अस्थायी पदांना मुदतवाढ 
देण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : सीटीई ३६१९/प्र.क्र.१११/पोल-३ 
मंत्रालय, दुसरा मजला, मुख्य इमारत, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : २८ सप्टेंबर,२०२२. 


Fel 

Fl 

— 
l 


१) शासन निर्णय, गृह विभाग क्र.ओपीओ-०८१६/प्र.क्र.१०३/पोल-३, दि.२८.०५.२०१८. 

२) शासन निर्णय, गृह विभाग क्र.सीटीई-३६१९/प्र.क्र.१११/पोल-३., दि.१७.०९.२०२०. 

३) शासन निर्णय, गृह विभाग क्र.सीटीई-३६१९/प्र.क्र.१११/पोल-३., दि.२६.०३.२०२१. 

४) शासन निर्णय, गृह विभाग क्र.सीटीई-३६१९/प्र.क्र.१११/पोल-३., दि.३०.०९.२०२१. 

५) शासन निर्णय, गृह विभाग क्र.सीटीई-३६१९/प्र.क्र.१११/पोल-३., दि.२३.०३.२०२२. 

६) सहायक पोलीस महानिरीक्षक(नि.व स.),पोळीस महासंचालक कार्यालय,महाराष्ट्र राज्य,मुंबई 
यांचे पत्र क्र.पोमसं/२६-ब/पो.आ.पिंपरी-चिंचवड/प.टप्पा/५१/२०१९, दि.१४.०९.२०२२. 

७) शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.०८/१६/आ.पु.क., दि.१८.०८.२०२२. 


शासन निर्णय :- 


उपरोक्त संदर्भ क्र.१ येथील दि.२८.०५.२०१८ रोजीच्या शासन निर्णयाव्दारे पोलीस आयुक्त, पुणे 
शहर व पोलीस अधीक्षक, पुणे ग्रामीण यांच्या कार्यक्षेत्राचे विभाजन करुन पिंपरी चिंचवड शहर व 
परिसराकरीता स्वतंत्र पोलीस आयुक्तालय निर्माण करण्यास मान्यता fest आहे. या शासन शासन 
निर्णयानुसार पोलीस आयुक्‍्त,पिपंरी-चिंचवड यांचे आस्थापनेवर तीन टप्प्यात एकूण २६३३ पदे (पहिल्या 
टप्प्यात-६०% म्हणजे १५६८, दुसर्‍या टप्प्यात-२०% म्हणजे ५५२ व तिसऱ्या टप्प्यात २०% म्हणजे ५१३ 
पदे) निर्माण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. 


पृष्ठ ६ पैकी १ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीटीई ३६१९/प्र.क्र.१११/पोल-३ 


2. 


त्याअनुसार पहिल्या टप्प्यात निर्माण केलल्या विविध संवर्गातील १५६८ पदांना यापूर्वी वेळोवळी 


उक्त संदर्भीय क्र.२ ते ४ येथील नमूद शासन निर्णयाव्दारे मुदतवाढ आली होती. उक्त १५६८ पदांना 


शेवटची मुदतवाढ संदर्भीय क्र.५ येथील दि.२३.३.२०२२ च्या शासन निर्णयाव्दारे दि.१.३.२०२२ ते 


दि.३१.०८.२०२२ पर्यंत देण्यात आली. 


३. 


आता,सहायक पोलीस महानिरीक्षक (नि.व स.), पोळीस महासंचालक कार्यालय,महाराष्ट्र राज्य, 


मुंबई उपरोक्त संदर्भ क्र.६ येथील दि.१४.०९.२०२२ रोजीच्या पत्राव्दारे यांनी पोळीस आयुक्त, 
पिपंरी-चिंचवड यांचे आस्थापनेवर Usa, Fa व तिसऱ्या टप्प्यात नव्याने निर्माण करण्यात आलेल्या 


खालील तक्त्यात नमूद केलेल्या एकूण २६३३ अस्थायी पदांना दि.१/९/२०२२ पासून मुदतवाढ देण्याची 


विनंती केली आहे. 


अ) पिंपरी- चिंचवड पोलीस आयुक्तालयासाठी पहिल्या टप्प्यामधील निर्माण करण्यात आलेली १५६८ 
पदांचा Tales खालीलप्रमाणे आहे. 
अ.क्र । कार्यकारी पदे | पदसंख्या | अकार्यकारी पदे | पदसंख्या | दवाखान्याकरिता पदे | पदसंख्या 
चिं पोलीस आयुक्‍त वित प्रशासकिय हि वैद्यकिय अधिकारी वर्ग- चन 
अधिकारी १ फिजीशियन 

2 । अपर पोलीस 1 कार्यालय हन वैद्यकिय अधिकारी वर्ग- | 
आयुक्‍त अधीक्षक १ एमबीबीएस 

3 ।पोलळलीस उप २ स्वीय सहायक ied वैद्यकिय अधिकारी वर्ग- ॥ 4 
आयुक्‍त २ स्त्रीरोग तज्ञ 

ka सहायक i | कनिष्ठ श्रेणी 4 परिचारीका a 
पोलीस आयुक्‍त लघुलेखक 

५ | पोलीस २४ लेखा अधिकारी i मिश्रक oa 
निरीक्षक 

६ | सहायक ३६ सहायक लेखा | औषध निर्माण अधिकारी शि 
पोलीस अधिकारी 
निरीक्षक 

ee पोलीस ६५ विधी अधिकारी २ प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ ha 
उपनिरीक्षक (वैज्ञानिक सहायक) 

८ | सहायक ८८ | प्रमुख लिपीक | वैज्ञानिक सहायक | 
पोलीस 
उपनिरीक्षक 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीटीई ३६१९/प्र.क्र.१११/पोल-३ 


९ ।पोलीस | ७४ । वरिष्ठ श्रेणी ९ क्ष-किरण तंत्रज्ञ शि 
हवालदार लिपीक 
| पोलीस नाईक ३३६ । कनिष्ठ श्रेणी) 20 ड्रेसर | 
लिपीक 
[aa | १ | पोलीस शिपाई ७४४. फोटोग्राफर वॉर्ड बॉय ०२ 
१२ फिंगर प्रिंट शनि आया 111 
एक्स्पर्ट 
१३ मोची शिका चपराशी १ 
१४ | हेडकुक fe | सफाईगार २ 
१५ सहायक हेड २ कनिष्ठ श्रेणी लिपीक | 
कुक 
१६ मेस सर्व्हंट ३ 
१७ | माळी ai 
१८ शिंपी शिका 
१९ न्हावी a 
20 कार्यालयीन & 
शिपाई 
२१ सफाईगार १२ 
एकूण १४७८ 
ब) UN चिंचवड पोलीस आयुकक्‍्तालयासाठी दुसऱ्या टप्प्यामधील निर्माण करण्यात आलेली ५५२ 
अ.क्र | कार्यकारी पदे पदसं । अ.क्र. | अकार्यकारी पदे पदसंख्या 
ख्या 
ean पोलीस निरीक्षक 9 ie | वैदयकीय अधिकारी वर्ग १ एमबीबीबएस शिका 
२ सहायक पोलीस निरीक्षक १४ ।२ परिचारिका aa 
3 पोलीस उपनिरीक्षक २९ |।३ औषध निर्माण अधिकारी ॥ | 
४ सहायक पोलीस | ३२ 8४ ड्रेसर i | 
उपनिरीक्षक 
4 UST हवालदार ६१ ।५ वॉर्ड बॉय = 
६ पोलीस नाईक ११४ og आया विकि ही 
७ । पोलीस शिपाई २५९ | 9 चपराशी शिका 
एकूण-अ ५१६ ८ सफाईगार द | 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीटीई ३६१९/प्र.क्र.१११/पोल-३ 


८ कार्यालय अधीक्षक za एकूण-क ८ 
९ | कनिष्ठ श्रेणी लघुलेखक |, el 
| 9° | ० विधी अधिकारी हि क 
ae q प्रमुख लिपिक | a 
१२ वरिष्ठ श्रेणी लिपिक ३ 
१३ कनिष्ठ श्रेणी लिपिक द 
१४ फिंगर प्रिंट एक्स्पर्ट = 
१५ मोची शिक 
१६ हेडकुक [as = 
१७ सहायकहेडकुक | 4 | 
१८ मेस Wee २ 
१९ माळी Fa 
२० शिपी a 
२१ न्हावी ॥ ae 
२२ कार्यालयीन शिपाई २ 
23 सफाईंगार ४ 
एकूण-ब २८ 
एकूण अब ५४४ एकूण अ--ब*क 4Q 
क) पिंपरी- चिंचवड पोलीस आयुक्तालयासाठी तिसऱ्या टप्प्यामधील निर्माण करण्यात आलेली 493 
पदांचा तप्ील खालीलप्रमाणे आहे. 
अ.क्र | कार्यकारी पदे qed अ.क्र पोलीस दवाखान्याकरीता पदसंख्या 
ख्या 
a पोलीस निरीक्षक & ae | परिचारिका ॥. ७७ 
२ सहायक पोलीस निरीक्षक ८ २ वॉर्ड बॉय fe आ. 
३ पोलीस उपनिरीक्षक २६ |।३ सफाईगार Ler 
४ सहायक पोलीस | ३१ एकूण-क 3 
उपनिरीक्षक 
षु पोलीस हवालदार 44 
६ पोलीस नाईक ११२ 
७ पोलीस शिपाई २५२ 
एकूण-अ ४८९ 
८ | निम्न श्रेणी लघुलेखक चिं 
९ विधी अधिकारी =a 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीटीई ३६१९/प्र.क्र.१११/पोल-३ 


| 9° | ० प्रमुख लिपिक शिळ शं 
| 99 q वरिष्ठ श्रेणी लिपिक ३ 
१२ कनिष्ठ श्रेणी लिपिक & 
93 सहायकहेडकुक | 9 | 
१४ मेस We २ 
१५ कार्यालयीन शिपाई २ 
१६ सफाईंगार ४ 
एकूण-ब २१ 
एकूण अब ५१० एकूण अ-ब--क ५१३ 
२. म्हणून, आता पोलीस आयुक्त,पिंपरी-चिंचवड यांच्या आस्थापनेवरील उपरोक्त तक्ता (अ,ब व क) 


मध्ये नमूद केलेल्या पहिल्या, दुसऱ्या व तिसऱ्या तप्प्यात निर्माण झालेल्या (१५६८--५५२--५१३) एकूण 
२६३३ अस्थायी पदांना दिनांक १ सप्टेंबर, २०२२ ते दिनांक २८ फेब्रुवारी,२०२३ पर्यंत खाळील अटींच्या 
अधीन राहून मुदतवाढ देण्यास शासन मंजूरी देण्यात येत आहे. 


१) सहा महिन्यापेक्षा जास्त काळ रिक्‍त पदे वगळून उर्वरित पदांना मुदतवाढ देण्यात यावी. तसेच 
पदे ज्या कारणास्तव ज्या अटी व शर्तीच्या अधीन राहून मंजूर केली आहेत, त्याचे पालन करण्यात 
यावे. 

२) शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र.असंक-१००१/प्र.क्र.२९/२००१/वित्तिय सुधारणा-१, दिनांक १० 
सप्टेंबर २००१ आणि क्र.असंक-१००४/प्र.क्र.१२/२००४/वित्तिय सुधारणा-१, दिनांक १९ ऑगस्ट 
२००४ नुसार पदांच्या आढाव्याची कार्यवाही तातडीने पूर्ण करुन कार्यालयाचा सुधारित आकृतीबंध 
उच्चस्तरीय सचिव समितीकडून अंतिमत: मान्य करुन घेणे आवश्‍यक आहे. 

३) आस्थापनेवरील मंजूर पदांचा आढावा घेताना शासनाच्या कार्यपद्धतीतील तंत्रज्ञानाचा वाढता 
वापर, काळानुरुप शासनाच्या मनुष्यबळात बदल व मनुष्यबळाचा परिणामकारक वापराची 
MARAT या बाबींचा विचार करुन अनावश्‍यक पदे कमी करण्याचाही विचार करावा. 

४) सदर कालावधीमध्ये कोणत्याही परिस्थितीत पदांचा आढावा उच्चस्तरीय समितीसमोर ठेवून 
मान्यता घेण्याबाबत वित्त विभागाने संदर्भाधिन क्र.9 येथील दिनांक १८.०८.२०२२ च्या शासन 
निर्णयानुसार सूचित केलेले आहे. ही बाब विचारात घेता दिनांक २८.०२.२०२३ अखेर पर्यंत पदांच्या 
आढाव्याची कार्यवाही पूर्ण न झाल्यास, उपरोक्त अस्थायी पदांना त्या पुढील कालावधीसाठी 
मुदतवाढ न मिळाल्यास व त्यामुळे अधिकारी/ कर्मचारी यांच्या वेतन व भत्याचा प्रश्न निर्माण 
झाल्यास याबाबतची सर्वस्वी जबाबदारी संबंधित कार्यालयाची राहिल. 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


झासन निर्णय क्रमांकः सीटीई ३६१९/प्र.क्र.१११/पोल-३ 


३. यासाठी होणारा खर्च हा गृह विभाग, मागणी क्रमांक “बी-१, २०५५-पोळीस, (००) १०९ जिल्हा 
पोलीस (००) (09) जिल्हा पोलीस बल (२०५५०१६८), मागणी क्रमांक बी-१, २०५५-पोलीस, (००) १०९ 
जिल्हा पोलीस (००) (०२) जिल्हा हॉस्पीटल (२०५५०१७७), मागणी क्रमांक बी-१, २०५५-पोलीस, (०० 
११० ग्राम पोळीस (००) (०१) पोलीस पाटील व AAT पोलीस (20440229), मागणी क्रमांक बी-१, २०५५- 
पोलीस, (००) 009 संचाळन व प्रशासन (००) (४१) गुप्तसेवा खर्च (२०५५००१४), मागणी क्रमांक बी- 
०५५-पोलीस, (००) ००१ संचालन व प्रशासन (००) (०२) पोलीसांची भरती (२०५५०६६९), मागणी क्रमांक 
बी-१, २०५५-पोलीस, (00) १०९ जिल्हा पोळीस (००) (०५) कोंडवाडे (२०५५०२२१) ” या लेखाशीर्षाखाली 
खर्ची टाकण्यात यावा आणि तो सन २०२२-२३ या वित्तीय वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


४. हा शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक-पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दिनांक 
१८.०८.२०२२ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


घु. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०९२८१५२३१०२२२९ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by RUPALI SANJOG KABARE 
R U Pp A L | A N J =IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HOME DEPARTMENT, 
2.5.4.20=825ec39543f0d33deccec30f6ca54b1adc430443efec55f07e98d. 


173423779d, postalCod: 


2, st=Maharasht 
INumber=5CB43A03D973FF96AABBF02A74864A4681399FE663D8FB 
KA B A R E DE0441A596BEB3ACDD, -RUPALI SANJOG KABARI 
Date: 2022.09.28 15:24:55 +05'30' 


(रुपाली कबरे) 
कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग 


प्रत, 

१) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

2) पोलीस आयुक्त, पिंपरी-चिंचवड. 

३) विशेष पोलीस महानिरीक्षक, कोल्हापूर परिक्षेत्र, कोल्हापूर 

४) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई . 
५) महालेखापाल ( लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-२, नागपूर. 
) 

) 

) 

) 


o~ 


६) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

७) निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई. 

८) जिल्हा कोषागार अधिकारी,पुणे 

९) वित्त विभाग (व्यय-७) / वित्तिय सुधारणा-१. 
१०) निवड नस्ती. 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


